सन २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 
शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का व्याज दराने 
अर्थसहाय्य (२४२५१५०१) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र. अर्थसं १११८/प्र.क्र.१५०/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि. ३०/११/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्र शुर्ध्द पत्र :- 


उपरोक्‍त वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मध्ये रूपये 
३५००.०० लाख (रूपये तीन हजार Waal GS फक्‍त) असे दर्शविण्यात आले आहे, त्याऐवजी 
रूपये ३५००.०० लाख (रूपये पस्तीस कोटी फक्त) अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


तसेच परिच्छेद क्रमांक ६(२) मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून यातील मजकुर "सन 
२०१७-१८" ऐवजी "सन २०१८-१९" असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१११५३८२४६५०२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
R a m e S h Digitally signed by Ramesh ळा ळी न ingte 

Shankarrao 

Shingte 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 

४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. लि. मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः अर्थसं १११८/प्र.क्र.१५०/१८-स 


५. कार्यकारी संचालक, सर्व सबंधित व्यापारी बँका. 

६. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

७. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

८. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


